महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ, 
उप संचालक, आरोग्य सेवा, या संवर्गातील अधिका- 
यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम सेवा 
ज्येष्ठतासूची... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२०/प्र.क्र. १२६ /सेवा-२ 
जी.टी. रुग्णालय आवार, Io वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: २० मे, २०२१ 
वाचा = 
१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ 
२) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक : जेसूची २०१८/प्र.क्र.३३७/सेवा २, दि.१.१.२०१९ 


शासन परिपत्रक - 


संदर्भ क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “उपसंचालक 
आरोग्य सेवा” सुधारीत (वेतन श्रेणी एस-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. १.१.२०१८ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासुची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. आता महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील “उप संचालक आरोग्य सेवा” या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. १.१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासूची या 
परिपत्रकासोबत विवरण पत्र “अ” येथे जोडण्यात आली आहे. 

सदर ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात 

आली आहे. 
३. सदरचे ज्येष्ठतासूचीबाबतचे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र.२०२१०५२०११२६५७५४१७ असा आहे. सदर परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vishnudas ००% 


: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Pp U al d | i kra O postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe 
5189556b7a95d5896bbb81496f403bb58a 


Ghodke 01) a 
(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 
२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्टीय आरोग्य अभियान,मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्वी 
७. सर्व संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांचेमार्फत) 
८. निवडनस्ती (सेवा २) 


विवरणपत्र-अ 
शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.१२६ /सेवा-२, दि.२०.०५.२०२१ सोबतचे प्रपत्र अ 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ वेतन मेंट्रीक्स मधील वेतनस्तर एस-२५ : ७८८००-२०९२०० मधील उप संचालक, आरोग्य सेवा, दि.०१/०१/२०१९ रोजी कार्यरत असलेल्या 
अधिकाऱ्यांची अंतिम सेवा ज्येष्ठता सूची 


अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक नियुक्तीचा मार्ग शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
(नियुक्‍तीनंतर (सरळसेवेने/मर्यादीत 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्‍त 
असल्यास त्याचा उमेदवारांचा गुणवत्ता क्रमांक | मानीव दिनांक 
दिनांक) व परीक्षेचे वर्ष) 


षु 


fe 
ee el 


डॉ.साधना शरदचंद्र इमाव 
तायडे (तिडके) 


7 See eens 


[es end त ० ह 
डॉ.स्वप्नील विष्णू खुला १५.९.१९६७ ॥१७.१०.२०१६ सरळसेवा १७.१०.२०१६ ।|३०.९.२०२५ एम डी (पीएसएम) 
| 10 ed 
रॉ. : सरळसेवा : : (पीएसएम) 
डॉ.रामेश्वर महालिंग इमाव २.२.१९६१ १०.११.२०१७ सरळसेवा १०.११.२०१७ |२८.२.२०२१ एमडी पी.एस.एम 
डॉ.विजय पोडट्टीवार अ.ज २४.५.१९७२ ।१७.१०.२०१६ सरळसेवा १७.१०.२०१६ |३१.५.२०३० एमएस (सर्जन) 
SI. खुला 
घोडके 


STANT विजा-अ  ॥१.३.१९५९ ५.१२.२०१२ ५.१२.२०१२ २८.२.२०१९ एमडी बालरोग १श्ा.नि.दि.३.९.२०१५ 
काळूसिंग जाधव से.नि.वय वाढ 
२श्ा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
से.नि.वय वाढ 
आ T व . . 
डॉ.नितीन नथ्यूजी इमाव १७.१२.१९७१ ।॥१७.१०.२०१६ सरळसेव १७.१०.२०१६ ।३१.१२.२०२९ एमडी 
अंबाडेकर 
लोचना रावसाहेब खुला ५.११.१९६० 1919.90.209§ सरळसेवा १७.१०.२०१६ |॥३०.११.२०२० |एमडी(पीएसएम) ।शा.नि.दि.२९.८.२०१८ 
SH से.नि.वय वाढ 


८ 


GS 


ERE EREZEE 


"उप संचालक" या संवर्गातील दि.०१/०१/२०१९ रोजीची मंजूर पदे, भरलेली पदे व रिक्‍त पदे याबाबतचा तपशिल 


पदोन्नती - १२ 


KKK KK KK KKK KKK ARERR 


